राज्यसेवा परीक्षा-२०२० च्या अंतिम निकालाच्या 
आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
निवड झालेल्या महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ 
मधील नियुक्तीपात्र ९ अधिकाऱ्यांसाठी व गट-ब 
मधील नियुक्तीपात्र १२ अधिकाऱ्यांसाठी अशी 
एकूण २१ अधिसंख्य पदे २ वर्षासाठी निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१२२/२०२२/आस्था-३अ, 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, मुंबई ४००००१ 
तारीख : ५ ऑगस्ट,२०२२. 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, 
दिनांक २०.१.२०१४ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग,शासन परिपत्रक क्र.टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.3५/सीपीटीपी, 
दिनांक २५.०९.२०१९ व दिनांक ३१.१०.२०१९ 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.9/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक २०.२.२०१६ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग,का.आ.क्र. टिआरएन-२०२२/प्र.क्र.२८/सीपीटीपी-अ, 
दिनांक १.८.२०२२. 
५) सामान्य प्रशासन विभाग,का.आ.क्र. टिआरएन-०६२२/प्र.क्र.३८/सीपीटीपी-ब, 
दिनांक १.८.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परिक्षेद्वारे सन २०१४ पासून प्रतिवर्षी 
सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ व गट-ब मधील उमेदवारांकरिता एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने 
संदर्भीय क्र.४ व ५ मधील सूचना विचारात घेता राज्यसेवा परीक्षा-२०२० च्या अंतिम निकालाच्या 
आधारावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निवड झालेल्या नियुक्‍तीपात्र महाराष्ट्र विकास सेवा, 
गट-अ संवर्गातील उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी आणि महाराष्ट्र विकास 
सेवा, गट-ब संवर्गातील सहायक गट विकास अधिकारी या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा २०२० च्या अंतिम निकालाच्या 
आधारे संदर्भ wy व ५ अन्वये शिफारस केलेल्या महाराष्ट्र विकास सेवा,गट-अ संवर्गातील 
नियुक्‍तीपात्र उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी उमेदवारांकरीता ९ अधिसंख्य 
पदे ७ व्या वेतन आयोगानुसार (5२०:५६१००-१७७५००) या वेतनस्तर श्रेणीत आणि महाराष्ट्र 
विकास सेवा, गट-ब संवर्गातील नियुक्‍तीपात्र सहायक गट विकास अधिकारी उमेदवारांकरिता १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.१२२/२०२२/आस्था-३(अ), 


अधिसंख्य पदे ७ व्या वेतन आयोगानुसार (5१५:४१८००-१३२३००) या वेतनस्तर श्रेणीत अशी 
एकूण २१ अधिसंख्य पदे वित्त विभाग, दिनांक २०.२.२०१६ च्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार दिनांक २३.८.२०२२ ते दिनांक २२.८.२०२४ या २ वर्षांच्या 
कालावधीकरीता निर्माण करण्याकरिता शासन मंजूरी देत आहे. 


२. सदर २१ अधिसंख्य पदे ग्रामविकास विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यांत येत आहेत. 
३. महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ व गट-ब संवर्गातील २१ अधिसंख्य पदांवरील दिनांक 
२३.८.२०२२ ते २२.८.२०२४ या कालावधीतील वेतनावर येणारा खर्च सन २०२२-२०२३ व २०२३- 
२०२४ व २०२४-२०२५ या वर्षीच्या मंजूर अनुदानामधून “२०५३- जिल्हा प्रशासन, ०९३- जिल्हा 
आस्थापना (३) प्रकल्प गट मुख्यालय, गट विकास अधिकारी (राज्यक्षेत्र (२०५३०७०७)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यांत येईल. 

8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०५१७२४५४३७२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. SANJAY पकी 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 


2.5.4.20=9300c64809bdf96f4ab55761f66ae1 
5d7703062b0e368c4366203d8b9ac9Ff, 
pseudonym=6C6A617E06F 1CEEBBSDED3DCD 


864C5C838455063, 
ial ber=65AFD54F6450AB9DA3327C36 


PAWAR avenue" 
(संजय पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव (सेव), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई ४०००२०. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई ४०००२०. 
महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 


) 
) 
) 
) 
) महाळेखापाल-१ (लेखा व SSA), महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


oc 


o~ 


4 


महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 

संचालक, वनामती, धरमपेठ अमरावती रोड, नागपूर-१०. 

८) विभागीय आयुक्त, सर्व. 

९) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१०) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

११)सर्व कोषागार अधिकारी, 

१२) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१३) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर. 

१४) वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) कार्यासन क्र.वित्त-१, वित्त-९, ग्रामविकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१६) निवडनस्ती. 


an 


S 


पुष्ठ २ पैकी २ 


